जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत मौजे रावडी 
बु., ता. फलटण, जि.सातारा येथील नळ पाणी 
पुरवठा योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा- २०२४/प्र.क्र.९७/पापु-२२ (E Office ॥९०.८०६६१८) 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०२४. 


१) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे मूळ तांत्रिक 
मान्यता आदेशा, दिनांक ०१.१२.२०२१ 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेशा, 

दि. २८.१२.२०२१ 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे सुधारीत 

तांत्रिक मान्यता आदेश, दिनांक २२.०५.२०२३ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे पत्र, जा.क्र जिप/ग्रापापुवि/जिप/ 

तां-१/१४०४/२४, दि.०४.०७.२०२४ 


AN 
— 


oe 


प्रस्तावना :- 

मौ. रावडी बु., ता. फलटण, जि. सातारा येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या मूळ 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्रमांक ०१ अन्वये कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा 
परिषद, सातारा यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ०२ येथील आदेशान्वये 
सदर योजनेच्या रू. ९७.७५ लक्ष इतक्या ढोबळ किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेस 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भीय क्र. ४ येथील दिनांक ०४.०७.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास संदर्भ क्र. ३ अन्वये कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी दिलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन 
येणाऱ्या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा:२०२४/प्र.क्र.९७/पापु-२२ 
शासन निर्णय :- 


“जल जीवन Fart कार्यक्रम” अंतर्गत मौजे रावडी बु., ता. फळटण, जि.सातारा येथील नळ 


पाणी पुरवठा योजनेच्या किंमतीमध्ये जादा दर निविदा स्वीकृती व वस्तु व सेवाकराच्या (GST) दरामध्ये 


वाढ या कारणांमुळे वाढ झाल्याने योजनेच्या रू. ११२.२१ लक्ष (रूपये एक कोटी बारा लक्ष एकवीस 


हजार फक्त) ढोबळ किंमतीस पुढील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


षु. 


अटी 
उपरोक्त नमूद सुधारीत किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अभियंता यांची राहील. 
या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच तांत्रिक मान्यता देतांना नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांच्याकडून योजना 
प्रत्यक्षात पूर्ण ASAT आहे, या आडायाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना 
प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित 
ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा 
पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापुर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 
ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतीळ घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 
सदर योजना पूर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 
योजना हस्तांतरीत करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 
सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 
देखभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/non payment of 
electricity of ७॥8) बंद पडल्या असल्याचे दिसून Ud. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या 
सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी 
संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 
हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा:२०२४/प्र.क्र.९७/पापु-२२ 
जिल्हा परिषदेची राहील. 
९. जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने जर सदर योजनेच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्के प्रशासकीय खर्च घेण्यात आलेला असेल, तर तो वगळण्यात यावा. 
१०. सदर योजनेची निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडण्यात आली आहे, याची खातरजमा 
जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात यावी. 


०२. ज्या योजनांच्या निविदा दि.२१.०६.२०२२ पुर्वी स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत, अशा 
योजनेच्या सुधारीत किंमतीतीळ वाढीव खर्च जळ जीवन मिझठान कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिस्याच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच ज्या योजनांकरीता दि.२१.०६.२०२२ व तद्नंतर कार्यादेश देण्यात आले आहेत, अशा 
योजनांना = Discovered/Approved cost संकल्पना लागू आहे. सदर योजनेकरीता 
Discovered/Approved cost च्या मर्यादेपर्यंतचा खर्च जल जीवन fam कार्यक्रमाच्या वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार मंजूर किंमतीतून Discovered/Approved cost वजा 
जाता शिल्लक खर्च हा जल जीवन FRM कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिऱ्याच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
०३. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्राप्त प्रस्तावातील तांत्रिक 
बाबी, निविदा विषयक केलेली कार्यवाही व क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता असल्यास त्यास 
शासनाची मान्यता गृहीत धरण्यात येऊ नये. सबब असे प्रकरण उद्भवल्यास त्यास संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणा सर्वस्वी जबाबदार असेल. 
०४. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, 
उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 
०५. जल जीवन PRIA अंतर्गत Shifting of connections ची परवानगी नसल्याने सदर तरतूद 
सुधारित योजनेत केली असल्यास त्याची अंमलबजावणी करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा:२०२४/प्र.क्र.९७/पापु-२२ 

०६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१८०९४८२८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARSH BHANUDAS 


JAGADALE 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


B H A N U D AS 2.5.4.20=4d681616973b9509460f63155f2d1 
d3dffe33d046d2adc8504f466852619624e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=48EF41 A6A6D899B8BCF71B2 


JAGAD ALE 56164BA84DEF4261D73071D543D129EFBC 
OCS5B6FF, cn=HARSH BHANUDAS JAGADALE 


Date: 2024.08.14 18:35:39 +05'30' 
(हर्ष जगदाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


Ee) 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्वी 

) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९) Pa संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
qo) जिल्हाधिकारी, सातारा. 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
१२) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
93) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता,) महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१४) मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१५) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

१६) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, पुणे. 

१७) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
१८)आयुकक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा:२०२४/प्र.क्र.९७/पापु-२२ 
१९) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सातारा. 
२०) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, सातारा. 
२१) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा. 
) 
) 


२२) कार्यासने (पापु-०४ व २०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२३) निवड नस्ती पापु-२२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


